लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर व या 
प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील 
नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.१.०३.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक : २५/१०/२०१८ 


पहावे :- १) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 

२) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१७/(८१/२०१८) मोप्र-२, दि. ०१/०३/२०१८. 

३) अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
१८०१/आस्था-४/२०१८, दि. २०/०३/२०१८. 

४) अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
५५८९/आस्था-४/२०१८, दि. ०३/०९/२०१८. 

५) अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
५९७२/आस्था-४/२०१८, दि. २१/०९/२०१८. 

६) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क दि. ०५/०३/२०१८ आणि 
दिनांक ०७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, नागपूर व या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर 
यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ३३ व ११३ असे एकूण १४६ पदांची निर्मिती 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर पदांना व कार्यकारी अभियंता, 
पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांच्या कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


आता सोबतच्या परिशिष्ट अ आणि ब क मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना शासनाचे पत्र सीडीए २०१२/ (28/2002)/ लाक्षेवि (आस्था) 
दि.१८/२/२००२ अन्वये अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयाकरीता 
लाभक्षेत्र विकासाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून लाक्षेवि प्राधिकरणाचे कामासाठी १ कार्यकारी 
अभियंता व १ उप अभियंता ही मापदंडाव्यतिरीक्त अतिरीक्त पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर २ 
पदांसह ३३ व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील ११३ नियत 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत व १३ रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी(परिशिष्ट ब) तसेच १० रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत (परिशिष्ट क) खालील 
अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२ 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
३) हि पदे मंजूर आकृती बंधाच्या मर्यादेत असतील. 
४) उपरोक्त सर्व पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता रिक्‍त नाहीत. 

) 

) 


५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करण्यात यावा. 
६) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात 
यावेत. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)" 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे 
व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील 
गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ 
आणि दिनांक ०७/०९/२०१८ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२५१६५६५१३६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
A b h a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Resources Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Ke S h a 0 la 0 2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 
‘ 1f388e5397467c37bb907 e6cc635bd0fd, 
. ST आणि gd क = cn=Abhay Keshaorao Yedsikar 
सहपत्र शि परिशिष्ट = ST आणि 9 क Yed SI ka r Date: 2018.10.25 17:00:16 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१) वित्त विभाग(व्यय-१२),मंत्रालय,मुंबई. 
) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
) 
) 
) 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर. 
मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२, दिनांक २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
दिनांक १/०३/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 


नियत अस्थाई अस्थापनेवरील एकूण पदे १४६ 


अक्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 

1 १_| २ ३ 1 पट ५ 
| अधीक्षक अभियंता व | ह. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक | = || 
प्रशासक, लाभक्षेत्र २ कार्यकारी अभियंता व उपप्रशासक | ae 
विकास प्राधिकरण, 3 | उप अभियंता व सहाय्यक व प्रशासक. २ 
नागपूर ४ | क.अ./सहा.अ.-२/झ्ा.अ. ३ 

५ | अधीक्षक विक | 

६ | प्रथम लिपीक =a 

७ । मुख्य आरेखक [1a = | 

सहायक आरेखक | “ह. | 

९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक | ad 

| qo | वरीष्ठ लिपीक ४ 

शिवी १ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 

१२ 'लेखाधिकारी [a=] 

१३ ।प्रमुख दप्तर कारकून शि 

१४ वरीष्ठ दप्तर कारकून | ae | 

१५ | टंकलेखक ३ 

१६ | संगणक कार्यक्रम चालक a 

१७ | वाहन चाळक =a 

१८ ।नाईक 1 १ 

१९ । ठोपाई ३ 

२० । चौकीदार शिळा 
एकुण ३३ 

२ 'ार्यकारी अभियंता, Lge J कार्यकारी अभियंता a 
पाटबंधारे प्रकल्प २ | उपवि. अभियंता शि 
विभाग, नागपूर ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 

४  ।विभागीय लेखापाल शि 

५ | प्रथम लिपीक | “१. | 

६ | वरीष्ट लिपीक षु 

७ ।कनिष्ट लिपीक ४ 

८ ।आरेखक 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२ 


९ | सहायक आरेखक | a | 
| ao | o । टंकलेखक ३ 
[aa १ | भांडारपाल [ie | 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल i> ae] 
१३ | BY टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक | ती. | 
१४ | संगणक =a 
१५ | वाहन चालक | “ar || 
१६ | AIS [ar | 
१७ | ठोपाई ५ 
१८ | चौकीदार हिया 
एकुण ३४ 
अ) 'लघु पाटबंधारे बांधकाम pa उप वि. अभियंता शिळ जं 
उप विभाग, नागपूर २ |क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
३ | वरीष्ट लिपीक =a 
४ ।कनिष्ट लिपीक २ 
५ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक =a 
टंकलेखक Par | 
वाहन चालक | "क. | 
rots 2 
| 982] o | चौकीदार [2a | 
एकुण १८ 
ब) 'लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण | १ | उप अभियंता शि 
उप विभाग, नागपूर २  ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ५ 
३ | वरीष्ट लिपीक |. "|| 
४ ।कनिष्ट लिपीक i, 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ३ 
६ ।अनुरेखक |. ae] 
टंकलेखक li गी - 
वाहन चालक शिळ 
९  । शिपाई ३ 
| qo | o | चौकीदार Pa =| 
एकुण १८ 
क) 'लघुपाटबंधारेउण| | १ | उप अभियंता Le 
विभाग, खापा २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
३ | वरीष्ट लिपीक |_| 
४ ।कनिष्ट लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२ 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


ड) 


भूविकास बांधकाम उप 
विभाग, हिंगणघाट 
(रामटेक) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरीष्ट लिपीक 


कनिष्ट लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Ea 


चौकीदार 


एकुण 


भूविकास बांधकाम उप 
विभाग, बेला (खापा) 


उप अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


एकुण 


एकुण 


एकुण पदे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२ 


परिशिष्ट- ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२, दिनांक २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 


दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 


रुपांतरीत अस्थाई अस्थापनेवरील एकूण पदे १३ 


अ.क्र पदधारकाचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभाग, नागपूर 
Ed सुधाकर दमडू सोमकुवर वाहन चालक ३०-०६-२०१८ 
२  । नेमा देवरावमेढे कारकून ३१.०१.२०३० 
३ | दिपक नारायणसिंग भारद्वाज मजूर ३१-१०-२०२३ 
४ | विजय विठ्ठल गायकी मजूर (चौकोदार) ३०-०६-२०२६ 
५ | सादीक सरदार कुरेशी वाहक(मुकादम) ३१-१०-२०२६ 
लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग, नागपूर 
& । पद्माकर गोविदराव मुळे कारकून ३०-०९-२०२१ 
सत्रपूर उपसा सिंचन उपविभाग, रामटेक (भूविकास बांधकाम उपविभाग, हिंगणघाट (मु. 
रामटेक) 
७ । किशोर गोविदरावजी कांबळे मजूर ३१-०३-२०२३ 
८ | नामदेव शांकर ठाकरे मजूर ३०-०६-२०१८ 
९ | सुखदेव गढेजी शोळके मजूर ३०-०६-२०२५ 
कोची बॅरेज उपविभाग क्र.२ खापा (लघु पाटबंधारे उपविभाग, काटोल) 
| "कि. ० | बबन नथ्थूजी हिवरकर मिक्सर चालक(मिस्त्री) | ३१-०७-२०२२ 


कोची बॅरेज उपविभाग क्र.१ खापा (भूविकास बांधकाम उप विभाग, बेला (मु. खापा) ) 


Lae] q रामदास गणपतराव बोरकर चौकीदार ३१-०१-२०२० 
१२ | मनोहर हरिश्चंद्र खंडाईत कारकुन ३०-११-२०२१ 
१३ ।रंजन विठ्ठलराव भुजाडे अकुठळल हलका मजूर | ३०-०४-२०१८ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - क 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/१९५७/प्र.क्र.५२६/मोप्र-२, दिनांक २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 


दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 


रुपांतरीत अस्थाई अस्थापनेवरील एकूण पदे १० 


अ.क्र पदधारकाचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभाग, नागपूर 
। ८ | नेमा देवराव मेढे कारकून ३१.०१.२०३० 
२  । दिपक नारायणसिंग भारद्वाज मजूर ३१-१०-२०२३ 
३ | विजय विठ्ठल गायको मजूर (चौकोदार) ३०-०६-२०२६ 
४ | Gal सरदार pratt वाहक(मुकादम) ३१-१०-२०२६ 
लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग, नागपूर 
५ | Gare गोविंदराव मुळे कारकून ३०-०९-२०२१ 
सत्रपूर उपसा सिंचन उपविभाग, रामटेक (भूविकास बांधकाम उपविभाग, हिंगणघाट (मु. 
रामटेक) 
६ । किशोर गोविदरावजी कांबळे मजूर ३१-०३-२०२३ 
७ | सुखदेव गढेजी शोळके मजूर ३०-०६-२०२५ 
कोची बॅरेज उपविभाग क्र.२ खापा (लघु पाटबंधारे उपविभाग, काटोल) 
८ बबन नथ्थूजी हिवरकर मिक्सर TSH) | ३१-०७-२०२२ 
कोची बॅरेज उपविभाग क्र.१ खापा (भूविकास बांधकाम उप विभाग, बेला (मु. खापा) ) 
९ | रामदास गणपतराव बोरकर चौकीदार ३१-०१-२०२० 
|. ae ० «|| मनोहर हरिश्चंद्र खंडाईत कारकुन ३०-११-२०२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


